अयोध्या येथे महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह 
बांधकामासाठी भूखंड भूसंपादन करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : साबांज २०२३/प्र.क्र.४३/ fare 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई — Yoo ०३२. 
दिनांक : ९५ मार्च, २०२४ 
वाचा :९) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.संकोर्ण- २०२२३/२५१/प्रक्र.८४/२०-अ, 


दि.११.०५.२०२३ 
२) श्री.नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन यांचे 
पत्र.क्र.अर्ध्दशा.प.सं./६५१/१॥/अ.मु.स.आ.२०२३, दि.१३.०४.२०२३ 
३) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव यांचे पत्र क्र.मुमंस/प्रशासकीय कक्ष/ 
जा.क्र.३२१/२०२३, दि.२१ एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना: 

अयोध्या येथील प्रभू श्रीराम मंदिराच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अतिथी/भाविक/पर्यटक 
यांच्यासाठी माफक दरात सोयीसुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टिने सुसज्ज “महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह” 
बांधण्याचे नियोजन आहे. या बांधकामासाठी सेक्टर ८ डी, भूमी विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना 
(Greenfield Township) शाहनेवाजपूर माझा, उत्तर प्रदेश अयोध्या (उत्तर प्रदेश) येथील क्षेत्रफळ ९४२०.५५ 
चौ.मी. (लांबी ८३.८५ मीटर ब रुंदी 22.34 मीटर) भूखंड निश्‍चित करण्यात आला आहे. याबाबत 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नेमलेल्या नोडल अधिकारी यांच्या अहवालानुसार हा भूखंड महाराष्ट्र राज्य 
अतिथीगृह बांधकामासाठी सुयोग्य आहे व खरेदीची पुढील कार्यबाही योग्य होईल, असे नमूद केले आहे. सदर 
भूखंड खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बेठकोत झालेल्या निर्णयानुसार अयोध्या येथील 

प्रभू श्रीराम मंदिराच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र राज्यातील अतिथी/भाविक/पर्यटक यांच्या सोयीसुविधा निर्माण 
करण्याच्या दृष्टिने सुसज्ज “महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह” बांधकामासाठी उत्तर प्रदेश आवास ब विकास परिषद 
मार्फत सेक्टर ८ डी, भूमी विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना (Greenfield Township) शाहनेवाजपूर 
माझा, अयोध्या (उत्तर प्रदेश) येथील आराखडयामधील क्षेत्रफळ ९४२०.५५ चो.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड 


अंदाजे रु.६७.१४ कोटी रक्‍कमेस खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५४७/व्यय ११, दिनांक 
२६.०२.२०२४अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०३१५२१३३२३८९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. ° . Digitally signed by Niranjan Arvind Telang 
N A d DN: c=IN, o=Personal, title=9063, 
Iranjan ALVIN oe 
2 


: 230. 
53ec8cea058, postalCod 


serialNut =8A1 
e a al g BDCB38DB4A1D1CE2EA, cn=Niranjan \d Tel: 
Di 


ate: 2024.03.15 21:42:40 +05'30° 


(निरंजन तेलंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त ब नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.सभापतो, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०) मा.विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
१२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 
१३)अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१४) अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१७) सचिव(रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१८) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
१९) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 
२०) कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग, कार्यासन १४२३३, मंत्रालय, मुंबई 
२१) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, कार्यासन व्यय १९, मंत्रालय, मुंबई 
२२) निवड नस्ती 


)4218405070524॥59६9812022856, 
'5ala2c8fdd5df23 1d32cfece750d8169eb1e762 


४९ 
8411007, st=Maharashtra, 

9090F62FA3B97329B76BE28B7ACCE0890866861A242 
iranjan Arvind Telang 


